अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा 
परिवीक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- इएसटी-१०२०/प्र.क्र.०६/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
६ वा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०3२. 
दिनांक :- १५ जानेवारी, २०२० 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्रमांक: नामनि-१११६/प्र.क्र.६७/ 
का.१४२७, दिनांक १०/१०/२०१६. 
2) अर्थ व सांख्यिकी संचाळनाळयाचे पत्र क्र.परिवि/१४१७/गट-ब (राज)/ 
७५/प्रशा-२/१०७७, दिनांक ३०/१२/२०१९. 


कार्यालयीन आदेश : 


नियोजन विभागाचे संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी 
संचाळनालयातील संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील 
पदावर प्रतिक्षायादीवरील ०५ अधिकाऱ्यांची नामनिर्देडानाने नियुक्ती करण्यात आली असून 
सदरहू नियुक्‍ती आदेशात संबंधित अधिकारी दोन वर्षे परिविक्षा काळावधीवर राहतील, असे 
नमूद करण्यात आलेले आहे. सदर उमेदवारांना नियुक्ती आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, 
दोन वर्षांच्या कालावधीत विहित विभागीय परीक्षा (जर काही असल्यास) आणि संगणक हाताळणी 
परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक होते. तसेच, हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा त्यातून 
सूट मिळणे आवश्‍यक होते. तसेच सदरहु दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा 
अधिकाऱ्यांनी जर रजा उपभोगलेली असेल; तर त्या रजेच्या कालावधीएवढा परिविक्षा काळावधी 
शासन परिपत्रक क्र.५३४६/४६, दिनांक २६ ऑगस्ट, १९५२ नुसार वाढविणे आवश्‍यक आहे. 


२. नियोजन विभागाचे संदर्भाधिन sear क्रमांक १ अन्वये “संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी 
अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गात नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी, खालील 
तक्त्यात दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी 


आव्यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या आहेत. 


३. अर्थव सांख्यिकी संचालनालयाच्या संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्रान्वये श्रीमती आंबेकर हर्षदा 
देवेन्द्र यांनी एकुण ६७ दिवसांची रजा व श्रीमती मोहोड भारती रविन्द्र यांनी एकुण ३० दिवसांची 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०२०/प्र.क्र.०६/का.१४२७ 


रजा परिविक्षा कालावधीमध्ये उपभोगली आहे. रजेचा तपशिल खालील तक्त्यात दर्शविलेला 


आहे. 
क्र. अधिकाऱ्याचे नाव रजेचा तपशिल 
कालावधी (दिनांकामध्ये) रजेचा । रजेचा एकुण 
प्रकार कालावधी 
(१) (२) (४) (५) (६) 
१ | श्रीमती आंबेकर हर्षदा देवेन्द्र | १५/०४/२०१७ ते २१/०४/२०१७ | परिवर्तीत ७ दिवस 
२२/०४/२०१७ते २८/०४/२०१७ अजित ७ दिवस 
१५/०५/२०१७ ते २६/०५/२०१७ अजित १२ दिवस 
२८/०८/२०१७ ते ०१/०९/२०१७ अजित ५ दिवस 
३०/१०/२०१७ ते ०१/११/२०१७ | परिवतीत ३ दिवस 
०४/०१/२०१८ ते १२/०१/२०१८ अजित ९ दिवस 
१२/०३/२०१८ ते १४/०३/२०१८ अजित ३ दिवस 
२५/०४/२०१८ ते २७/०४/२०१८ अजित ३ दिवस 
२८/०५/२०१८ ते ०४/०६/२०१८ | परिवर्तीत ८ दिवस 
१६/०७/२०१८ ते २१/०७/२०१८ अजित ६ दिवस 
२९/०८/२०१८ ते ०१/०९/२०१८ अजित ४ दिवस 
२ | श्रीमती मोहोड भारती रविन्द्र | १३/०२/२०१७ ते १८/०२/२०१७ अजित ६ दिवस 

२४/०४/२०१७ ते २७/०४/२०१७ अजित ४ दिवस 
०५/०६/२०१७ ते ०९/०६/२०१७ | परिवतीत ५ दिवस 
२३/१०/२०१७ ते २७/१०/२०१७ अजित ५ दिवस 
२३/०४/२०१८ ते २७/०४/२०१८ अजित ५ दिवस 
१३/०८/२०१८ ते १७/०८/२०१८ | परिवर्तीत ५ दिवस 

४. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन श्रीमती आंबेकर हर्षदा देवेन्द्र व श्रीमती मोहोड 


भारती रविन्द्र यांचा परिविक्षाधिन काळावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर 


दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद दिनांकास A.) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच 


त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये नमूद करण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचे | नियुक्‍ती दिनांक | परिविक्षा कालावधी संशोधन अधिकारी/ 
नांव संपुष्टात आल्याचा सांख्यिकी अधिकारी 
दिनांक पदावरील सेवा नियमितपणे 
चालू ठेवण्याचा दिनांक 
pa | २ ३ 1 छे दु 
धि श्रीमती आंबेकर हर्षदा । ०३/११/२०१६ ०८/०१/२०१९ ०९/०१/२०१९ 
देवेन्द्र 
श्रीमती मोहोड भारती | १४/१०/२०१६ १३/११/२०१८ १४/११/२०१८ 
भी रविन्द्र 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०२०/प्र.क्र.०६/का.१४२७ 


५. सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय परिवि-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार सदर 


कार्यालयीन आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर कार्यालयीन 
आदेशा उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००११५११०३५०१८१६ असा आहे. 


हा कार्यालयीन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Tushar 
Purushottam 
Hirlekar 


lekar 
11:35:56 +05'30° 


(तु. पु. हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

२. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण विभाग, 
नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 

३. उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई/ 
नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 

४. संबंधित अधिकारी (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 

५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


